गरीब व गरजू व्यक्तिना स्वस्त दरात “शिवभोजन उपलब्ध 
करुन देण्याकरीता अनुदान उपलब्ध करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९ 
जी.टी.हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, ८ वा मजला, 
लो.टि.मार्ग, मुंबई-४००००१. 
दिनांक : १२/०६/२०२० 


शासन निर्णय क्रमांक : शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/ना.पु.१७ दि. १ जानेवारी,२०२०. 
शासन निर्णय समक्रमांक, दि. १८ फेब्रुवारी,२०२०. 
शासन परिपत्रक क्रमांक : शिभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१(अ)/नापु-१७ दि.२६ मार्च,२०२०. 
शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७ दि.२८ मार्च,२०२०. 
शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७ दि.२९ मार्च,२०२०. 
शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अथी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९, दि.१३/०४/२०२०. 
शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१-ब/नापु-१७ दि.२२/०४/२०२०. 
शासन निर्णय शुद्धीपत्रक क्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९, 
दि.२४/०४/२०२०. 

९) शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९, दि.१८/०५/२०२०. 

qo) झासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९, दि.२२/०५/२०२०. 
प्रस्तावना :- 

उपरोक्‍त नमूद शासन निर्णय क्रमांक १ नुसार राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या 
दरात एकूण १८००० शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. त्यामध्ये शासन निर्णय दिनांक 
१८ फेब्रुवारी २०२० नुसार शिवभोजन योजनेचा इष्टांक दुप्पट करण्यात आलेला आहे. तसेच दिनांक २६ 
मार्च,२०२० चे परिपत्रकानुसार दिनांक १ एप्रिल २०२० पासून या योजनेचा तालुका स्तरावर विस्तार 
करण्यात आला असून प्रत्येक जिल्ह्यास देण्यात आलेल्या इष्टांकात पाचपट वाढ करण्यात आली आहे. 
त्यामध्ये अंडातः बदल करुन दिनांक २८ मार्च,२०२० चे परिपत्रकानुसार दिनांक २८ मार्च,२०२० पासून या 
योजनेचा SSH पाचपट करण्यात आळा असून तालुका स्तरापर्यंत विस्तार करण्यात आलेला आहे. 
कोरोना विषाणू प्रादुर्भावामुळे मजूर, स्थलांतरित, बेघर तसेच बाहेरगावचे विद्यार्थी इत्यादी लोकांचे 
जेवणाअभावी हाल-अपेष्टा होऊ नये म्हणून दिनांक २९ मार्च,२०२० चे परिपत्रकानुसार शिव भोजन 
थाळीचा दर दि.३०मार्च,२०२० पासून पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीकरिता रु.५/- करण्यात आला 
आहे. त्यास अनुसरून अनुदान वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
गरीब व गरजू व्यक्‍तींना सवलतीच्या दरात शिवभोजन उपलब्ध करुन देण्याबाबत अनुदान 

उपलब्ध करुन देण्याकरीता आर्थिक वर्ष २०२०-२१ अंतर्गत रू. ४०,२५,००,०००/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये 
चाळीस कोटी पंचवीस लाख फक्त) एवढी रक्कम वित्त विभागामार्फत मंजूर करण्यात आलेली आहे. त्या 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९ 


अनुषंगाने रू.१५.०० कोटी एवढे अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे. आता उर्वरित अनुदान वितरित 
करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


षः 


वर नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णय व परिपत्रकातील सर्व अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून “सहपत्र-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम रू.२५,२५,००,०००/- (अक्षरी रक्‍कम 
रू.पंचवीस कोटी पंचवीस लाख wae) वितरीत करण्यात येत आहे. 


. हे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आळे आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात 


यावे. ही रक्‍कम दुसर्‍या कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरता येणार नाही किंवा वळती करता 
येणार नाही. 


. उपरोक्त अनुदानामधून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे लेखे प्रचलित लेखासंहितेत ठेवण्यात यावेत 


तसेच याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वर्ष संपल्यानंतर एप्रिळ महिन्याच्या 
१५ तारखेपर्यंत शासनास सादर करावे. 


. सहपत्र-अमध्ये दर्शविल्यानुसार रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याकरीता जिल्हास्तरावर 


जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांचे कार्यालयातील 
आहरण व संवितरण अधिकारी) यांना आणि मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी अधिदान व लेखा 
अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून अनुदान आहरीत करण्याकरीता नियंत्रक शिधावाटप व 
संचालक नागरी पुरवठा यांचे अधिनस्त परिमंडळ कार्यालयनिहाय आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


. उपरोक्त अनुदान दर १५ दिवसांनी संबंधित संस्थेस शासनाने यापुर्वी निर्देशीत केलेल्या 


शिवभोजन अँप च्या माहितीच्या अनुषंगाने परिगणना करुन ऑनलाईन RTGS पध्दतीने प्रदान 
करावे. (उदा. दिनांक २६/०१/२०१२० ते ०९/०२/२०२० या कालावधीचे देयक दिनांक 
१०/०२/२०२० रोजी तसेच दिनांक १०/०२/२०२० ते २४/०२/२०२० या कालावधीचे देयक 
दिनांक २५/०२/२०२० रोजी याप्रमाणे पुढील सर्व कालावधीची देयके १५ दिवस याप्रमाणे 
परिगणीत करुन कोषागार/अधिदान व लेखा कार्यालयात मंजूरीसाठी सादर करण्यात 
यावीत.) संस्थांची अदायगी ऑनलाईन पध्दतीने करावयाची असल्याने सदर संस्थांच्या बँक 
खात्याचा तपशील प्राप्त करुन घेवून उचित कार्यवाही करावी. 


. वित्त विभागाने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता दिलेल्या मंजूरीनुसार सदर योजनेसाठी 


होणारा खर्च “मागणी क्र.एम-२, मुख्य लेखाशीर्ष २४०८-अन्न, साठवण व वखार,०१-अन्न, 
१०१-प्रापण व पुरवठा, (०३) प्रापण, वितरण व किंमत नियंत्रण, (०३)(२३) १० रूपये थाळी 
योजनेसाठी अर्थसहाय्य (कार्यक्रम), (२४०८०७७२) ३३-अर्थसहाय्य” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
घालावा. 


Page 2 of ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०४१७२९१०४४०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Abhay Dongar 
Dhande 


.d Civil Supply Consumer Protection 


(अभय धांडे) 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
३. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. मंत्री, पणन यांचे खाजगी सचिव. 
६. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 
७. मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 
८. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 
९. मा. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
१०.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
११.अपर मुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
१३.अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.महालेखाकार, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर. 
१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेशन ळि., कनमर हाऊस, नरसी 
नाथा स्ट्रीट, मुंबई - ४०० ००९. 
१९.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, आदिवासी 
विकास भवन, २ रा माळा, राम गणेश गडकरी चौक, जुना आग्रा रोड, नाशिक-२. 
२०.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
२१.नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 
२२.सर्व जिल्हाधिकारी, 
२३.सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 
२४.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 


Page 3 of ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९ 


२५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२६.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी, 

२७.सर्व उपनियंत्रक (शिधावाटप) कार्यालये. 

२८. उप संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 

२९.सहसचिव/सर्व उप सचिव/अवर सचिव/सर्व अधिकारी, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.विभाग, मुंबई. 

३०.सर व्यवस्थापक, (महा.) भारतीय अन्न महामंडळ, ५ वा माळा, राजेंद्र नगर, दत्तपाडा रोड, बोरीवली 
पूर्व, मुंबई - ४०० ०६६. 

३१.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

३२.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६ वा मजला, विधान भवन, मुंबई (१० प्रती) 

३३.मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती) 

३४.सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य 

३५.निवड नस्ती (कार्या-४(अथी) 


२898४० ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९ 


शासन निर्णय क्रमांक : शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थी/२०२०-२१/ प्र.क्र.१५९, 
दिनांक : १२ जुन,२०२० चे “सहपत्र-अ” 


(रुपये हजारात) 
अ. oe SBE IIS यापूर्वी वितरित आता वितरित एकूण वितरित 
क्र वित) 10100 केलेले अनुदान | करावयाचे अनुदान | केलेले अनुदान 
संकेतांक कार्यालय 
१ १२०१०१५३४६ THANE ११००.००० ७००.००० १८००.००० 
२ १३०१००५३४६ RAIGAD ५७००.००० ३३७२४.५०० ३९४२४.५०० 
3 १४०१००५३४६ RATNAGIRI 3024.000 ६८००.००० ९८२५.००० 
8 १५०१००५३४६ SINDHUDURG 209.400 200,000 २२१२.५०० 
षु १६०१००५३४७ PALGHAR ५०६७.५०० ६५५७७.५०० १०६४५.००० 
& २२०१००५३४७ PUNE 4494000 92940 000 92324.000 
9 २२०१००५३८० PUNE ४०५०.००० ४०००.००० ८०५०.००० 
८ २३०१००५३४६ SATARA 334.000 (9000000 १०३७५.००० 
९ २४०१००५३४६ SANGLI 303.400 ७२६८.००० १०३०५.५०० 
१० २५०१००५३४६ SOLAPUR २७००.००० ५४००.००० ८१००.००० 
११ | २५०१००५३८० SOLAPUR 2024000 (900,000 924.000 
१२ २६०१००५३४६ KOLHAPUR ४०५०.००० (9230,000 ११२८०.००० 
१३ | ३१०१००५३४६ AURANGABAD ४१४५.००० ५७००.००० ९८४५.००० 
१४ | ३२०१००५३४६ PARBHANI २०२५.००० २४५०.००० ४४७५.००० 
१५ ३३०१००५३४६ BEED 21900,000 8000 ,000 ६७००.००० 
१६ | ३४०१००५३४६ NANDED & 34.000 3000,000 834.000 
१७ ३५०१००५३४६ OSMANABAD ३१८२.५०० १३५०.००० ४५३२.५०० 
१८ | ३६०१००५३४६ JALNA ३५४०.००० २१००.००० ५६४०.००० 
१९ ३७०१००५३४६ LATUR 21900,000 8Q00,000 ६९००.००० 
२० | ३८०१००५३४६ HINGOLI २७१०.००० १२५०.००० ३९६०.००० 
२१ | ४४०१००५३४६ GONDIA 9340,000 १६००.००० २९५०.००० 
२२ ४५०१००५३४६ WARDHA १३५०.००० ९०००.००० ५३५०.००० 
23 ४६०१००५३४६ NAGPUR 3000,000 3000,000 &000,000 
२४ ४६०१००५३८० NAGPUR ५०६२.५०० १५०००.००० २००६२.५०० 


Page 4 of ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९ 


आहरण व जि.पु.अ./ अ.धा.वि.अ. 
अ. a मा 3 Se यापूर्वी वितरित आता वितरित एकूण वितरित 
वा संवितरण / उपनियंत्रक अनुदान अनुदान उणा 
र ae केलेले अनुदान | करावयाचे अनुदान | केलेले अनुदान 
संकेतांक कार्यालय 
२५ ४७०१००५३४६ BHANDARA १३५०.००० २५००.००० ३८५०.००० 
२६ ४८०१००५३४६ CHANDRAPUR 432.400 (9०(७७.००० १२४३९.५०० 
२७ ४९०१००५३४६ GADCHIROLI 9092.400 4000,000 2092.400 
२८ ५१०१००५३४८ NASHIK ६७५०.००० १८२३०.००० २४९८०.००० 
२९ ५२०१००५३४६ DHULE 2024 ,000 21900 ,000 ४७२५.००० 
३० ५३०१००५३४६ JALGAON ४७२५.००० (१५००.००० १२२२५.००० 
3१ ६४०१००५३४६ AHMEDNAGAR ४७२५.००० (9२००.००० ११९२५.००० 
32 ६५०१००५३४६ NANDURBAR 2024 ,000 3000,000 ५०२५.००० 
33 ६१०१००५३४६ AMRAVATI ४३७५.००० ११४००.००० १५७७५.००० 
२४ ६२०१००५३४६ AKOLA 2024,000 १४२४८.००० १६२७३.००० 
34 ६३०१००५३४६ BULDHANA 21900,000 &200,000 ८९००.००० 
२३६ ६४०१००५२४६ YAVATMAL 30319.400 ६५२५.००० ९५६२.५०० 
39 ६५०१००५३४६ WASHIM 2024 ,000 3940,.000 ५१७५.००० 
३८ १२०१००५३१८ “F” Region, Thane ८८४२.५०० (७०00.००० १५८४२.५०० 
38 ७१०१००५३१८ “A” Region, २८७५.००० ३०००.००० ५८७५.००० 
Mumbai 
vo ७१०१०२५३१८ “D” Region, 222.400 44190 000 8032.400 
Mumbai 
४१ ७१०१०३५३१८ “E” Region, ६७१२.५०० ३६००.००० १०३१२.५०० 
Mumbai 
BQ ७१०१०४५३१८ “G” Region, ६७१२.५०० ¢€000,000 १४७१२.५०० 
Mumbai 
Total : 440000,000 242400000 802400 ,000 


Page ६0० ६ 


